शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्र. पकास-३४२१/प्र.क्र.१३/२१/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ डिसेंबर, २०२१. 
संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/२०२०/ 
४९१, दि. १७/१२/२०२० व ४आ/ आस्था/परिविक्षा/२०२१/४१४, दि.१३/१०/२०२१. 


शासन आदेश:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील संबंधित अधिव्याख्याता यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता 
नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
०२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची सेवा स्तंभ क्र.७ 


मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नांव, | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
क्र. | पदनामव कार्यरत निर्णय क्रमांक व धारण कालावधीत | कालावधी | नियमितपणे पुढे 
संस्थेचे नांव दिनांक केल्याचा घेतलेल्या समाप्तीचा । चालू ठेवण्याची 
दिनांक रजा दिनांक दिनांक 
a 2 3 1 ४ | षु & wa = = tl 
q | श्री.प्रश्ांत हरिभाऊ शा.नि.क्र. ०१/०८/२०१६ | १४ दिवस | १४/०८/२०१८ | १५/०८/२०१८ 
We, अधिव्याख्याता ससेनि-३२१५/ (म.पू) (म.नं.) (म.पू) 
माहिती तंत्रज्ञान प्र.क्र.२८०/१५/ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, तांशि-७ 
हिंगोली दि.२५/०७/२०१६ 
२ | श्रीमती स्नेहळ भरत शा.नि.क्र.ससेनि- | २८/०७/२०१६ निरंक २८/०७/२०१८ | २९/०७/२०१८ 
चौधरी, अधिव्याख्याता । ३२१५/प्र.क्र.२७०/ (म.नं.) (म.नं.) (म.पू.) 
विद्युत अभियांत्रिकी, १५/तांशि-७, 
शासकीय तंत्रनिकेतन, | दि.२५/०७/२०१६ 
औरंगाबाद 
३ | श्री.जिवन विनय शा.नि.क्र. ससेनि- | २१/१२/२०१७ निरंक २०/१२/२०१९ । २१/१२/२०१९ 
वानखडे, ३२१७/प्र.क्र.७२/१ (म.पू) (म.नं.) (म.पू.) 
अधिव्याख्याता यंत्र ७/तांशि-७, 
अभियांत्रिकी, दि.१४/१२/२०१७ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, 
हिंगोली 


शासन आदेडा क्रमांकः पकास-३४२१/प्र.क्र.१३/२१/तांशि-७ 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित कार्यवाही 
तातडीने करावी. 
४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/२७१५/ 
प्र.क्र.२०३/आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२२११६५३२५२१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, व क .. 
SAMEER sa enero 
LAXMAN DHERE = 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


MEER LAXMAN DHERE 


प्रत : संबंधित अधिव्याख्याते (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 


प्रति, 

) संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
) सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद, 

) प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, हिंगोळी/औरंगाबाद, 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोळी/औरंगाबाद, 

) निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


1853BBBDA46EBB328D4BE0F 4600863592476, 
125C3715A5DB341B5827C5743 


= HIGHER AND 


7288 


